शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन 
संचालनालय, मुंबई यांच्या कार्यालयांतर्गत 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या 
तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या 
अधिकारी / कर्मचारी अधिसंख्य पद निर्माण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: जावैप्र-२०१९/प्र.क्र.१४४/उद्योग-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- १२ एप्रिल, २०२२ 


संदर्भ - १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/ 
प्र.क्र.३०८/१६ब, दिनांक २१.१२.२०१९. 
२. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१८७ओ/१६ब, दिनांक ३०.०६.२०२०. 


प्रस्तावना: 
मा.सार्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिळ अपील क्र.८९२८/२०१५ (चेअरमन अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर), 


एफसीआय आणि इतर विरूद्ध जगदिश बलराम बहिरा व इतर) व इतर याचिकांमध्ये दि.०६.०७.२०१७ 
रोजी मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यांनंतर 
जातीचे दावे अवैध ठरलेलया व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही, असा निर्णय दिलेला 
आहे. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपिठ, नागपूर यांनी रिट याचिका क्र.३१४४/२००८ मध्ये 
दि.२८.०९.२०१८ च्या आदेशान्वये मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दि.३१.१२.२०१९ पर्यंत 
कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. मा.उच्च न्यायालयाने दिलेळे सदर आदेश लक्षात घेता, 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने 
दि.२१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्देश fed आहेत. त्यानुसार उद्योग, उर्जा व कामगार 
विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाहन संचालनालय, मुंबई 
कार्यालयांतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून मूळ नियुक्‍ती मिळवलेल्या तथापि सदर प्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या एकूमण ३५ अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग 
करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या सदर अधिकारी / 


कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पद निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भ क्र.२ येथील निर्णयान्वये (परिच्छेद क्र.१) सामान्य प्रशासन विभागाने सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ (अ) ते (इ) मध्ये नमुद केलेल्या 
कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचे तसेच अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचे प्राधिकार 
प्रशासकीय विभागांना दिलेले आहेत. यास्तव, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८/२०१५ 
व इतर याचिकांमध्ये दि.०६.०७.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार उद्योग, 


शासन निर्णय क्रमांकः जावैप्र-२०१९/प्र.क्र.१४४/उद्योग-४ 


उर्जा व कामगार विभागाच्या अधिपत्याखाळील शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाहन संचालनालय, 
मुंबई यांचे अधिपत्याखालील मूळ अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नियुक्‍त झालेले तथापि 
अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या खाळील तकत्यात नमूद अधिकारी / 
कर्मचारी यांची ३५ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे (जोडपत्र-ओ). 

२. अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारा कर्मचारी सध्या ज्या पदावर कार्यरत आहे त्या 
पदासाठी निर्माण केलेले अधिसंख्य पद संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग झाल्याच्या 
दिनांकापासून तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांकरिता किंवा ते सेवेत राहीले असते तर ते ज्या 
दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील. 
3 सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७-ओ/१६-ब, 
दि.३०.०६.२०२० नुसार प्राप्त प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥/99॥0[(9.90५.॥ | संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०४१२१४४८५६४९१० असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KARANSING पयाय 


6011842953020934257529832829569086301441063695137 


3A3CA4E4F 15E12F04BFOF70BCA1F3C39DEE206CB, 


PREMSING PATIL पवमान 
(क.प्रे.पाटील) 
अवर सचिव (उद्योग), 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३) मा. मंत्री (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
¥) अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
4) अप्पर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६ प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) प्रधान सचिव, वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१० प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११ प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 
१३) व्यवस्थापकीय संचालक, लघुउद्योग विकास महामंडळ, मुंबई 
१४) व्यवस्थापकीय संचालक, खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई 
१५ सह सचिव, (उद्योग-४), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मुंबई 
१६ निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जावैप्र-२०१९/प्र.क्र.१४४/उद्योग-४ 


जोडपत्र-अ 
अ.क्र | कर्मचाऱ्याचे नांव संवर्ग | मूळ नियुक्तीचा | सद्यस्थितीत | सेवानिवृत्तीचा | अधिसंख्य अ.ज.जात प्रमाणपत्र अवैध/अन्य 
दिनांक कार्यरत पद | दिनांक पदावर वर्ग मागसप्रवर्ग जात प्रमाणपत्र सादर केले 
केल्याचा असल्यास कोणत्या मागासप्रवर्गाचे जात 
दिनांक वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 
> ae 3 | ४ | 4 द | 8 | ¢ 8 
शासन मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई 
शि श्री.र्‌.ना.मोहाडीकर | क ३१.१०.१९९२ | वरिष्ठ ३०.०६.२०२५ | २७. ०१.२०२० | कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
लिपिक प्रमाणपत्र 
२ | श्री.नं.डो. पराते क १५.११.१९९४ | वरिष्ठ ३०.०४.२०३० | २७.०१.२०२० | कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
लिपिक प्रमाणपत्र 
शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 
३ श्री.प्र.द.ठाणेकर क ०४.०३.१९९१ | यंत्रचालक =| ३०.११.२०२२ | २१.१२.२०१९ | कोळी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र 
४ श्री.ग.लि.देवळीकर |क ११.०५.१९९३ | यंत्रचालक =| ३१.०५.२०२५ । २१.१२.२०१९ | कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र 
4 श्री.प.ल.ताडे क ११.०५.१९९३ | यंत्रचालक | ३०.०६.२०२६ | २१.१२.२०१९ | कोळी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र 
& श्री.रा.बा.कवटे क ०८.०२.१९९४ | वरिष्ठ ३१.०७.२०२६ | २१.१२.२०१९ | कोळी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
मुदितशोधक प्रमाणपत्र 
७ । सौ.स.सं.कोळी क ०१.०२.१९९४ | मुदितशोधक | ३१.०५.२०२८ । २१.१२.२०१९ | कोळी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र 
८ | श्री.कि.श.कणगी क ०१.०२.१९९४ । मुदितशोधक | ३१.०१.२०१४ | २१.१२.२०१९ | सोनकोळी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र 
९ श्री.भे.रा.सोनावणे ।|क १७.११.१९९९ | बांधणीकार | ३१.०५.२०२४ | २१.१२.२०१९ | कोळी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र 
al श्री.र.वि.सोनावणे क १५.११.१९९९ | बांधणीकार | ३१.०५.२०३२ | २१.१२.२०१९ | कोळी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र 
eal q | श्री.प्रअ.झोडगे क १७.११.१९९९ | सहा.बांधणी | ३१.०३.२०३२ | २१.१२.२०१९ | कोळी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
कार प्रमाणपत्र 
92. | श्री.मो.न.हेडाऊ क ०१.१२.१९९९ | प्रक्रिया ३१.०८.२०३२ | २१.१२.२०१९ | कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
सहाय्यक प्रमाणपत्र 
शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय व ग्रंथागार, पुणे. 
१३ | श्री.राजू हरिभाऊ क ०२.१२.१९८५ | यंत्रचालळक | ३०.११.२०२० | ३१.१२.२०१९ | सेवेत संरक्षण देण्यात आले. 
कुकडे प्रतिरुप 
१४ | श्री.मल्लिकार्जुन क ०१.०३.१९९० | सहा.पर्य.प्रति | ३१.०५.२०२७ | ३१.१२.२०१९ | विशेष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
पंचण्णा कोळी रुप प्रमाणपत्र 
१५ । श्री.रामचंद्रदशारथ ।क 09.03.9880 | सहा.मानक | ३१.०७.२०२७ | ३१.१२.२०१९ | विशेष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
अभंगराव व नियोजन प्रमाणपत्र 
१६ । श्री.हुशेोनबाझा क ०१.०३.१९९० । प्रक्रिया ३१.०५.२०२५ | ३१.१२.२०१९ | इतर मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
फत्तुभाई शोख सहाय्यक (Acq प्रमाणपत्र 
२५.०४.२०२१) 
येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे 
१७ | श्री.नंदकिशोरगोदरु | क २१.०५.१९८६ | लेखपट ३१.११.२०२० | ०१.०१.२०२० | गोवारी (विमाप्र) मागासप्रवर्गाचे जात 
राऊत यंत्रचालक वैधता प्रमाणपत्र 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जावैप्र-२०१९/प्र.क्र.१४४/उद्योग-४ 


शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागार,नागपूर 


१८  । श्री.डी.टी.बारापात्रे | o २३.०८.१९८६ | परिचर ३१.०८.२०२३ | ३१.१२.२०१९ | मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये 
प्रतिरुप जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या 
समितीच्या निर्णयास स्थगिती दिली 
नाही. 
१९ | श्री.व्ही.जी.बोदमवाड | क २१.०१.२०१७ | परिचर ३१.०५.२०४७ | ३१.१२.२०१९ | जात प्रमाणपत्र पडताळणीकरिता 
प्रतिरुप समितीकडे प्रलंबित आहे. 
२० । श्री.डी.बी.गौरी क ०४.१०.०१९८९ | सहा.बांधणी | ३१.०३.२०२९ | ३१.१२.२०१९ | मूळ जात तेलगू असल्याने खुल्या 
कार प्रवर्गात दर्शाविण्यात आले. 
२१  । श्री.के.के.गोन्नडे क १४.१०.१९९२ | प्रक्रिया ३१.०५.२०२५ | ३१.१२.२०१९ | कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
सहाय्यक प्रमाणपत्र 
२२ | श्री.डी.एम.राऊत क ११.०१.१९९० | प्रगती ३१.१२.२०२३ | ३१.१२.२०१९ | गोवारी (विमाप्र) मागासप्रवर्गाचे जात 
तपासणीस वैधता प्रमाणपत्र 
बांधणी 
२३ | श्री.वाय.सी.खरबीकर | क ०१.१०.१९९३ | बांधणीकार । ३०.०६.२०२२ । ३१.१२.२०१९ | कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र 
२४ | श्रीमती क १७.१२.१९९४ । प्रमुख ३१.१२.२०२३ | ३१.१२.२०१९ | कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
के.डी.सोनकुसळे लिपिक प्रमाणपत्र 
शासकीय मुद्रणालय व लेखनसामग्री भांडार, कोल्हापूर. 
२५ | श्री.रावसाहेब महादेव | क १२.०३.१९८४ | WAS 39.90.2022 | 90.92.2020 | विशेष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
कोळी लिपिक प्रमाणपत्र 
२६ । श्री.बाबासोमलाप्पा |क ०४.१०.१९९३ | वरिष्ठ ३०.०६.२०२८ | १०.१२.२०२० | विशोष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
कोळी लिपिक प्रमाणपत्र 
२७ | श्री.विलासबाबुराव |क ०१.१२.१९८९ | वरिष्ठ ३१.०८.२०२७ | १०.१२.२०२० | विशेष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
कोळी मुदितशोधक प्रमाणपत्र 
२८ «| श्री.रामभाऊ मधुकर |क १०.१२.१९८९ | Swe ३१.०३.२०२५ | १०.१२.२०२० | विशेष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
वडाळ यंत्रचालक प्रमाणपत्र 
२९ | श्री.ना.रा.कोळी क ०१.१२.१९८९ | वरिष्ठ ३१.०५.२०२१ | १६.१२.२०२० | विशेष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
लिपिक प्रमाणपत्र 
३० _ | श्री.वि.ल.कोळी क ०१.१०.१९८५ | सहा.पर्य.प्रति | ३०.०४.२०२१ | १०.०२.२०२० | विशोष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
र्प प्रमाणपत्र 
३१ | श्री.म.द.कोळी क १४.०२.१९८३ | यंत्रचालक =| ३१.०७.२०२० | १०.०२.२०२० । विशेष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र 
32. | श्री.दि.क.कोळी क २०.०१.१९९५ | बांधणीकार । ३१.०५.२०३० | ०४.०२.२०२२ | विशोष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र 
शासकीय मुद्रणालय, वाई 
३३ _ | श्री.विश्वनाथ क ०२.०५.१९८४ | सहा.पर्य. ३१.०५.२०२२ | ०६.०२.२०२० । विशोष मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
काशिनाथ वाघमारे बांधणी प्रमाणपत्र 
शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागार,नागपूर 
३४ | श्री.पी.व्ही.सोनकुसरे | ड २२.०१.२०१६ | कनिष्ठ ३१.०८.२०२७ | ३१.१२.२०१९ | मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये 
सुतार जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या 
समितीच्या निर्णयास स्थगिती दिली 
नाही. 
मध्यवर्ती कारागृह मुद्रणालय, नागपूर 
३५ | श्री.अशोक अंकुठा ड ०१.०४.१९९२ | कनिष्ठ ३१.०३.२०२९ | ३१.१२.२०१९ | कोष्टी मागासप्रवर्गाचे जात वैधता 
चांदेकर सुतार प्रमाणपत्र 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


